विद्यापीठे अनुदान आयोग/भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद योजना ( ६ वा वेतन 
आयोग) अन्वये कृषि विद्यापीठे, शासन 
अनुदानित महाविद्यालये व संलग्न 
महाविद्यालये या मधील शिक्षकवर्गीय व 


समकक्ष संवर्गातील वेतनश्रेणीची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १५१७/प्र.क्र.४९७/६-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय (इंग्रजी), कृषि व पदुम विभाग, क्र.एनजीसी १२९८(४६१९)/युएनआय-४, 

दि.११ डिसेंबर, १९९९. 
२) भारत सरकार, एमएचआरडी, इंग्रजी पत्र क्र.१-३२/२००६-यु.॥/यु.आय(), दि.३१ डिसेंबर, २००८. 
3) फाईल क्र.१(०१)२००९-०७'.॥/, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि शिक्षण व संशोधन विभाग, 

कृषि भवन, नवी दिल्ली, दि.१३.३.२००९. 
४) शासन निर्णय, उच्च शिक्षण व तंत्र विभाग, क्र.एनजीसी-२००९/(२४३/०९) युएनआय-१, 

दि.१२ ऑगस्ट, २००९ 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग,क्र.ओयुजी-११०९/प्र.क्र .२५२/६-अ, दि.१८ मार्च, २०१०. 
६) शासन शुध्दीपत्रक, कृषि व पदुम विभाग, क्र. अयुजी-११०९/प्र.क्र .२५२/६-अ, दि.५ जुन, २०१०. 
शासन [नणय :- निर्णय :- 

या विभागाचा इंग्रजी शासन शुध्दीपत्रक क्र.एयुजी ११०९/प्र.क्र.२५२/६-अ, दि.२०.९.२०१० 

पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे. 
२. उपरोल्लिखीत दि.२० सप्टेंबर. २०१० च्या शासन शुध्दीपत्रकामधील तरतुदीनुसार दिलेले 
लाभ संबंधितांकडून वसुल करण्यात यावेत. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२४१२४४३७९२०१ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Devappa ॥॥॥०00) : 


G a Va d e a 14308 1cba4d043b40cc7b0ef5 10250b3e 
(दे.आ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.कुलपती तथा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई : ४०० ०३५, 
२. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली (पत्राद्वारे) 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १५१७/प्र.क्र.४९७/६-ओ 


४. मा.मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 

५. मा.राज्यमंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई : Yoo ०३२, 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई : Yoo ३२, 

७. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे (५ प्रती) 

८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

९. आयुक्त (Aa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय) मुंबई. 

१०. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर, 

११. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

१२. कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

१३. कुलगुरु, डॉ.बाळसाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी, 
१४. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर, 

१५. कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

१६. कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

१७. कुलसचिव, डॉ.बाळसाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी, 
१८. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर, 

१९. नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

२०. नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

२१. नियंत्रक, डॉ.बाळसाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी, 
२२. Ward, श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय, अमरावती. 

२३. प्राचार्य, आनंद निकेतन कृषि महाविद्यालय, वरोरा, वर्धा. 

२४. सचिव, एमएचआरडी, नवी दिल्ली. 

२५. सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली. 

२६. महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई/नागपूर, 
२७. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी खाती, मुंबई. 

२८. उप लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी खाती, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 

२९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, रत्नागिरी, परभणी, अकोला, 

३०. उप विभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, रत्नागिरी, परभणी, अकोला, 

३१. जिल्हा लेखा परिक्षण अधिकारी, राहुरी, दापोली, परभणी, अकोला, 

३२. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 

३३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 

३४. कक्ष अधिकारी, ७-अ, 3-31, २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:३२. 
३५. संग्रहार्थ कार्यासन ६-अ, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


